वितरण आदेडा क्रमांक: 2 
कोषागारातून रोख रक्कम देय अनुदान 
सन २०२४-२०२५ 


१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाचा सन २०२१-२२ 
च्या बंधित निधीच्या दुसऱ्या हप्त्याच्या रोखून 
ठेवलेल्या निधीचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक: ०७ ऑगस्ट, २०२४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.३१/वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.०९.०३.२०२० 
शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३१/ पंरा-६,ग्रा.वि.वि.दि.२८.०४.२०२० 
शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३९/ पंरा-६,ग्रा.वि.वि.दि.२५.०९.२०२० 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.५९ /वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.२६.०६.२०२० 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९ /वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.०४.१२.२०२० 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ६२ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.१०.०८.२०२० 


७. शासन निर्णय क्रमांक: पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४, ग्रा.वि.वि. दि. १२.०७.२०२२ 
८. पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार पत्र क्र. ॥॥११०१५/१६०/२०२१ FD, 


र 


दि.१२.१०.२०२२ 
केंद्र शासनाचे पत्र क्र.5.९०.७.११०५/१५०/२०२० - FD दि.२६.१०.२०२२ 


१०. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र क्र.१५ (४ FC-XV/FCD/2020-24 दि.२६.०७.२०२४ 


प्रस्तावना: 


पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक 


स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२१-२२ च्या बंधित निधीच्या (Tied Grants) दुसऱ्या 
हप्त्यापोटी रू. १०९२.९२ कोटी इतका निधी प्राप्त झाला होता. सदर निधी संदर्भ क्र. ७ येथील 


शासन निर्णयान्वये दिनांक 92.00.2022 रोजी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत 


करण्यात आला आहे. परंतु ग्रामपंचायतींचा रु. १५९.३४४० कोटी इतका निधी रोखुन ठेवण्यात 


आला होता. पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकारकडे सदर निधीची मागणी करण्यात आली. 


त्यानुषंगाने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांनी संदर्भ क्र. १० येथील वितरण आदेशान्वये रोखुन 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ 


ठेवलेला रु. १५९.३४४० कोटी निधी राज्याला वितरीत केला असल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार 
राज्य शासनास प्राप्त झालेला निधी राज्यातील ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या बंधित निधीच्या (180 
Grants) स्वरूपातील दुसऱ्या हप्त्याचा रोखुन ठेवलेला केंद्र शासनाकडून मुक्‍त करण्यात आलेला 
रू. १५९.३४४० कोटी इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र 
राज्यातील ग्रामपंचायतींना या २५१५२६७३ लेखाशीर्षाखाली वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विवरणपत्र अनुसार निधी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे (बीम्सवर) वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सर्व जिल्हा परिषदांनी e-Gramswaraj-PFMS-Treasury net यांच्या इंटीग्रेजानने 
कोषागारात देयक सादर करुन ग्रामपंचातींच्या icici बँकेतील १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या 
खात्यात निधी जमा करणे आवऱयक आहे. 


३. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे 
नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयनाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची 
राहील. 


४. वित्तमंत्रालय, भारत सरकार यांनी दिनांक १४.०७.२०२१ च्या पत्रान्वये दिलेल्या मार्गदर्डाक 
तत्वांचे (Oprational Guidelines) पाळन करणे आवश्‍यक आहे. 


५. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन, समन्वय व 
नियंत्रण याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ४, ५ व ६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या 
आहेत. तसेच बंधित निधीतून (Tied Grants) करावयाची कामे, त्याचे नियोजन याबाबतच्या 
अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२४- 
२५ या आर्थिक वर्षापासूनच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थानी 
ग्रामपंचायत विकास आराखडयानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमळबजावणी करावयाची असून 
यासंदर्भातील सूचना ग्राम विकास विभागाकडून संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात 
आलेल्या आहेत. 


पृष्ठ १९ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ 


६. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्ळेषण करून गावाच्या गरजांची 
निश्चिती करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत. 


७. बंधित निधी (Tied Grant) चा वापर पुढील पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे. :- 


१. स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरूस्ती 


२. पेयजल पाणीपुरवठा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसायकलींग. 


बंधित निधी (Tied Grant) च्या ५०% निधी हा वरील नमूद दोन बाबींसाठी करावयाचा 
आहे. जर वरील दोन बाबींपैकी एकाची पुर्णत: अंमलबजावणी झाळी असेल तर 
त्यासाठीचा निधी दुसर्‍या बाबीसाठी खर्च करण्यात यावा. 


८. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्ळेषण करून गावाच्या गरजांची 
निश्चिती करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत. 


९. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक 
दायित्व निर्माण करू नये. तसेच केंद्रिय वित्त आयोग आणि पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, 
नवी दिल्ली यांच्या दि.१४.७.२०२१ आणि दि. ११.०८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार 
सदर निधीतून माहे ऑक्टोबर-२०२४ अखेर पर्यंत किमान ५० टक्के खर्च होणे आवश्‍यक आहे. ५०% 
खर्च झाल्याशिवाय केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केले जाणार नाही. खर्च 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यावर राहील. ग्रामीण 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरांवर माहे ऑक्टोबर-२०२४ अखेरपर्यंत किमान ५०% खर्च 
करणे आवश्यक आहे. 


qo. या शासन निर्णयान्वये सन २०२१-२२ च्या बंधित निधी (Tied Grants) चे वितरण २७८७२ 
ग्रामपंचायती यांना करण्यात येणार आहे. सदर शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिवशीच 
जिल्हानिहाय निधी बीम्सप्रणालीवर वितरीत करण्यात येणार आहे. हा शासन निर्णय निर्गमित 
झाल्याच्या दिनांकापासुन कोषागारात देयके सादर करुन पाच कार्यालयीन दिवसात हा निधी 
ग्रामपंचायती यांच्या बँक खात्यात जमा करणे अनिवार्य आहे. 


११. स्थानिक ग्रामपंचायत स्तरासाठी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतंर्गत आर्थिक वर्ष सन २०२१- 
२२ या आर्थिक वर्षाच्या बंधित निधीच्या (Tied Grants) स्वरूपातील रोखुन ठेवलेला दुसऱ्या 
हप्त्याचा राज्यास प्राप्त निधीच्या वितरणासाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली करण्यात 
आलेल्या सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


पृष्ठ १९ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ 


मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००, १९८ - ग्रामपंचायतींना 
सहाय्य (00), (००) (१२) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदाने. 
(मुलभूत/बेसिक FE) (२५१५२६७३), ३१ - सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (रू. १५९.३४४० कोटी) 


१२. जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतींना देय असणारा निधी काढताना संपुर्ण जिल्हयातील 
ग्रामपंचायतीसाठी देण्यात आलेला निधी आणि संपुर्ण जिल्हयातील ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 
(२०११ च्या जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येने गुणीले असता त्या 
ग्रामपंचायतीस किती निधी देय होतो ते कळते. ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत आहे त्या 
ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या सदर परिगणना करताना विचारत घेण्यात येऊ नये. 


१३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे 
अधिनस्त सर्व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ 
उपलब्ध करून द्याव्यात. 


१४. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
२६/२०२४ वित्त आयोग कक्ष, दिनांक ०६/०८/२०२४ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर 
शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट www.maharashtra.gov.in उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०८०६१८१२१२७७२० असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJESH PRABHAKAR BHOIR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1b7e6616195233808d0e995e9882ef44 
84d9f347b08c606d67de4c46aeb159da, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seriaINumber=483E7CEB4E1E9152BBF665505F0 
B1C60A9BE486C39888B389F 5CFC9BC7493334, 


BHOIR 11. 
(राजेश भोईर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत - प्रपत्र अ 
प्रत. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 
४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन )यांचे सचिव 


५. मा.मंत्री (ग्रा.विव पं.रा.) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ १९ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ 


६. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 

७. मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 

८. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 

९. मा. प्र.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २ (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त. (महसूल) 

१३. सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 

१४. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१५. सर्व उप सचिव / अवर सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा (सर्व विभाग) 

१७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

१८. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

१९. सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 
२०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२१. वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प- १७ / वित्त आयोग Har.) 

२२. निवड नस्ती का.वित्त-४, ग्रामविकास विभाग, मुंबई.०१ 


पृष्ठ १९ पैकी ५ 


प्रपत्र- अ 


बंधित निधी 
वितरण STAT क्र.२ क्रमांक: पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४, दिनांक : ०७.०८.२०२४ 
(रक्‍कम रूपयांत) 
ग्रामपंचायत 
अ.क्र. स पंचायत समिती pes ती (लेखाशिर्ष- 
२५१५२६७३) 
fa २ ३ 1 ४ | ५ 
दिव ठाणे भिवंडी १२१ ११२८१००० 
मुरबाड १२६ ४४३३००० 
शहापूर 1११० | १० ७९२४००० 
कल्याण ४६ ३२५१००० 
अंबरनाथ २८ १९७०००० 
एकूण ४३१ २८८५९००० 
२ | पालघर डहाणू ८५ ९१८८००० 
जव्हार Yo ३२४७००० 
मोखाडा २७ १९११००० 
पालघर १३३ १२५९५००० 
तलासरी २१ ३५५४००० 
वसई ३१ २८३९००० 
विक्रमगड ४२ ३४२९००० 
वाडा ८४ ४२०३००० 
एकूण ४७३ ४१०६६००० 
३ | रायगड अलिबाग ६२ ५६३८००० 
पेन ६५ ४१४५००० 
पनवेल ७१ ६२८७००० 
उरण ३५ ३३९१००० 
कर्जत ५५ ४७०७००० 
खालापूर ४५ ३४४६००० 
सुधागड पाली ३३ १३५४००० 
रोहा ६४ ४२०३००० 
मुरुड २४ १६१३००० 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ 


ग्रामपंचायत 

अ.क्र 3 पंचायत समिती ei sd ती (लेखाशिर्ष- 
२५१५२६७३) 

तळा २५ ८७९००० 

माणगाव ७४ ३६८८००० 

महाड १३४ ३२८७००० 

म्हसळा ३९ १३४७००० 

श्रीवर्धन ४२३ १७७३००० 

पोलादपूर ४२ १०३२००० 

एकूण ८११ ४६७९०००० 

४ | रत्नागिरी मंडणगड ४९ १५२९००० 
दापोली १०६ ४२४७००० 

खेड ११४ ४२९७००० 

चिपळूण १३० ५८४८००० 

गुहागर && ३०२७००० 

संगमेश्वर १२६ ४८५०००० 

रत्नागिरी ९४ ६३५२००० 

लांजा ६० २३१५००० 

राजापूर 1१०१ | ४०७७००० 

एकूण ८४६ ३६५४२००० 

५  |सिधुदूर्ग दोडामार्ग ३६ १२०५००० 
सावंतवाडी &3 3230000 

aor 30 १९१८००० 

कुडाळ ६८ ३५९६००० 

मालवण ६५ २४३३००० 

कणकवली ६४ ३०८७००० 

देवगड ७२ २७४५००० 

वैभववाडी ३४ १०८५००० 

एकूण ४३२ १९२९९००० 

६ | नाशिक बागलाण १३१ ८७७३००० 
चांदवड ९० ५४९७००० 

देवळा ४२ 3४५१००० 


पृष्ठ १९ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ 


ग्रामपंचायत 

अ.क्र 3 पंचायत समिती ei यी ती (लेखाशिर्ष- 
२५१५२६७३) 

दिडोरी १२१ ७७८२००० 

इगतपुरी ९६ ५८११००० 

कळवण ८६ ४८९५००० 

मालेगाव १२५ ९५६८००० 

नांदगाव ८८ ४८१०००० 

नाशिक ६६ ५२९६००० 

निफाड ११८ १०९४१००० 

पेठ 93 २९५०००० 

सिन्नर ११४ ७३४१००० 

सुरगाणा ६१ ४४२९००० 

त्रंबकेश्वर ८४ ४०४९००० 

येवला ८९ ५७८०००० 

एकूण १३८४ ९१३७३००० 

७ ।धुळे धुळे १३१ १०३०४००० 
साक्री १६९ ११६८७००० 

शिरपूर ११८ ९०१६००० 

शिदखेड १२३ ६५७६००० 

एकूण ५४१ ३७५८३००० 

८ | नंदुरबार नंदुरबार १३७ ६७६३००० 
शाहादा १८० ८९३०००० 

अक्राणी Yo ७८०१००० 

अक्कलकुवा ७७ ६४२१००० 

नवापूर ११४ ६२५८००० 

तळोदा ६७ 3४१२००० 

एकूण ५९५ ३६५८५००० 

९ । जळगांव अमळनेर ११९ ५००३००० 
भडगाव ४९ 3२८२००० 

भुसावळ ३९ 3६०३००० 

बोदवड ३९ १७५३००० 

चाळीसगाव ११३ ८३९९००० 


पृष्ठ १९ पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ 


जिल्हा परिषदेचे pe एकूण ee 
अ.क्र जा पंचायत समिती ee ee (लेखाशिर्ष- 
२५१५२६७३) 

चोपडा ९० ६२७१००० 

धरणगाव ७५ 3६3४००० 

एरंडोल 4Q ३४५८००० 

जळगाव ६९ ४९५४००० 

जामनेर १०७ ७३२९००० 

मुक्‍ताईनगर ६१ 3६४३००० 

पाचोरा | ee ६००२००० 

पारोळा ८४ ४१५५००० 

रावेर ९५ ६६५८००० 

यावल ६७ ५४०१००० 

एकूण ११५९ ७३५४५००० 

१० | अहमदनगर अकोले १४७ ७१०७००० 
संगमनेर १४४ ११०२४००० 

कोपरगाव ७५ ६०८३००० 

श्रीरामपूर ५२ ५१७७००० 

रहाता ५० ६८४६००० 

राहुरी 63 ६६०८००० 

शेवगाव ९४ ५४१५००० 

पाथर्डी १०८ ६०३०००० 

अहमदनगर १०५ (७९९१००० 

पारनेर ११४ ६८१८००० 

श्रीगोंदा ८७ ७४३९००० 

कर्जत ९२ ५६८४००० 

जामखेड ५८ ३१०३००० 

नठवासा ११४ ८८१४००० 

एकूण १३२३ ९४१३९००० 

११ पुणे आंबेगाव १०३ ५६३५००० 
बारामती ९९ ७७९४००० 

भोर १५६ ४३७९००० 


पृष्ठ १९ पैकी ९ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ 


ग्रामपंचायत 

अ.क्र 3 पंचायत समिती esis sd ती (लेखाशिर्ष- 
२५१५२६७३) 

दौड ८० ८५५५००० 
हवेली ७१ ६८२१००० 
इंदापूर ११६ ९७१६००० 
जुन्नर १४४ ९७८६००० 
खेड १६२ ९३९८००० 
मावळ १०३ ६५४१००० 
मुळशी ९२ ३७७२००० 
पुरंदर 93 ४९९१००० 
शिरूर ९६ ९१२३००० 
वेल्हा ७१ १४१३००० 
एकूण १३८६ ८७९२४००० 

१२ | सातारा जावळी (मेढा) १२५ २६६०००० 
वाई ९९ ४३२१००० 
सातारा १९१ ८२७७००० 
फलटण १३१ ७७२८००० 
महाबळेश्वर ७९ ११४६००० 
मान ९५ ४८४९००० 
कोरेगाव १४२ ५७५२००० 
खटाव १३३ ६७५४००० 
खंडाळा ६३ २९५३००० 
कराड २०० १२५२८००० 
पाटण २३४ ७३८८००० 
एकूण १४९२ ६४३५६००० 

१३ | सांगली आटपाडी 43 3093000 
जत ११६ ७६५२००० 
कडेगाव ५४ ३४२६००० 
कवठे-महाकाळ 48 ३५२४००० 
खानापूर-विटा Gv 3094000 
मिरज ६४ ९१९५००० 


पृष्ठ १९ पैकी १० 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ 


ग्रामपंचायत 

अ.क्र pain पंचायत समिती es यी ती (लेखाशिर्ष- 
२५१५२६७३) 

पलुस 33 ३६२४००० 
शिराळा ९१ ३८६९००० 
तासगाव ६८ ५५७५००० 
वाळवा-इस्लामपूर ९४ ९१८०००० 
एकूण ६९६ ५२०७३००० 

१४ | सोलापूर अक्कलकोट ११८ ६४६१००० 
बार्शी १२८ ६०४०००० 
करमाळा १०८ ६०१८००० 
माढा १०८ ७५८८००० 
माळशिरस १०२३ ९९१६००० 
मोहोळ ९० ६२२६००० 
मंगळवेढा ७९ ४८०८००० 
उ.सोलापूर ३६ २७६३००० 
पंढरपूर ९५ ८९६९००० 
सांगोला ७६ ७५३५००० 
द. सोलापूर 63 ६७९१००० 
एकूण १०२४ (93994000 

१५ | कोल्हापूर करवीर ११८ १२७५७००० 
गडहिंग्लज ८९ ५०३८००० 
राधानगरी ९८ ५२१६००० 
चंदगड १०९ ४६२३००० 
पन्हाळा i ae ६६९३००० 
भुदरगड ९७ ३८९७००० 
शाहुवाडी १०६ ३८९७००० 
आजरा ७३ २६७२००० 
गगनबावडा २९ ९३४००० 
शिरोळ ५२ ७६२०००० 
कागल ८३ ६००९००० 
हातकणंगले ६० ११७७२००० 


पृष्ठ १९ पैकी ११ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ 


ग्रामपंचायत 
अ.क्र 3 पंचायत समिती esis se ती (लेखाशिर्ष- 
२५१५२६७३) 
एकूण १०२५ (१९४०००० 
१६ | छत्रपती छत्रपती ११५ ९०३३००० 
संभाजीनगर संभाजीनगर 
पैठण 1 तळे | ८०४५००० 
गंगापूर ae ८६२५००० 
वैजापूर १३५ ७०८९००० 
कन्नड १३८ ७८४२००० 
खुलताबाद ४० २६६४००० 
सिल्लोड १०४ (७८८०००० 
फुलंब्री ७१ ३९०३००० 
सोयगाव ४६ २७६१००० 
एकूण ८७० ५७८४२००० 
१७ । जालना जालना १२३ ६१२१००० 
बदनापूर ७९ 5७०६००० 
अंबड | ae ५८५४००० 
घनसावंगी ९६ ५०५२००० 
परत्र ८१ ३७२३००० 
मंठा ९२ ३७७५००० 
भोकरदन १२४ ७३७४००० 
जाफ्राबाद ७२ ३८४५००० 
एकूण ७७८ ३९४५०००० 
१८ | परभणी सेलू ८२ ३१९८००० 
जिंतूर १३६ ६१९७००० 
परभणी ११७ ६०२३००० 
मानवत ४९ २२२५००० 
पाथरी ४९ २६६९००० 
सोनपेठ ४२ १९२७००० 
गंगाखेड ८४ ४००९००० 
पालम ६६ २६२६००० 
पुर्णा ७९ ३८१९००० 


पृष्ठ १९ पैकी १२ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ 


ग्रामपंचायत 

अ.क्र 3 पंचायत समिती ei यी ती (लेखाशिर्ष- 
२५१५२६७३) 

VET) ७०४ | ३२६९३००० 

१९ | हिंगोली हिंगोली 1१११ | ४७९५००० 
वसमत ११९ ६०१५००० 

कळमनुरी १२५ ५६६२००० 

सेनगाव १०७ ५१०८००० 

औंढा नागनाथ | ed ०१ ४५४९००० 

एकूण ५६३ २६१२९००० 

२० । बीड अंबाजोगाई ९९ ५१०२००० 
आष्टी १२५ ६०२४००० 

बीड १७५ ७२४१००० 

धारूर ५६ २६३५००० 

गेवराई १३८ ७९२०००० 

केज ११४ ५५५१००० 

माजलगाव ९१ ५३६७००० 

परळी ९० ४९५३००० 

पाटोदा ५९ २८३३००० 

शिरूर-कासार 4Q ३१४६००० 

वडवणी ३५ १९४९००० 

एकूण १०३४ ५२७२१००० 

२१ (| नांदेड नांदेड ७३ ४४५१००० 
अर्धापूर ३९ २२०९००० 

मुदखेड ५० २३९९००० 

कंधार ११६ ५८८५००० 

मुखेड १२९ ६९५३००० 

देगलूर ९० ४५२७००० 

बिळोली ७३ 3६६९००० 

नायगाव ८० ४३९०००० 

धर्माबाद ४५ १६४३००० 

हदगाव १२५ ६०८५००० 


पृष्ठ १९ पैकी १३ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ 


ग्रामपंचायत 

अ.क्र 3 पंचायत समिती esis si ती (लेखाशिर्ष- 
२५१५२६७३) 

किनवट १३४ ५७२८००० 

भोकर ६६ २७४९००० 

हिमायतनगर 4Q २३१९००० 

माहूर ६२ २३१८००० 

उमरी ५८ २२२९००० 

लोहा ११८ ५६९२००० 

एकूण १३१० ६३२४६००० 

२२ | धाराशिव धाराशिव pa ७८१२००० 
तुळजापूर १०८ ५८७६००० 

उमरगा ८० ५४६६००० 

लोहारा ४४ २८०३००० 

कळंब ९१ ५०१४००० 

वाशी ४२ १९५९००० 

भूम (४ ३०१२००० 

परांडा ७२ ३१३९००० 

एकूण ६२२ ३५०८१००० 

२३ । लातूर अहमदपूर ९७ ५०२७००० 
चाकूर ७१ ४१३१००० 

लातूर Fa ७८९८००० 

औसा १०९ ७१८२००० 

निलंगा ११६ ७५६१००० 

रेणापूर ६५ 3284000 

शिरुर (अनंतपाळ) ४२ १९३४००० 

उदगीर ८७ ५४१९००० 

जळकोट ४३ २०५१००० 

देवनी ४५ २२१२००० 

एकूण ७८६ ४६६६०००० 

२४ | बुलडाणा बुलढाणा ६६ ५७३९००० 
चिखली 88 ५९०१००० 


पृष्ठ १९ पैकी १४ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ 


ग्रामपंचायत 
अ.क्र 3 पंचायत समिती esis sd ती (लेखाशिर्ष- 
२५१५२६७३) 
मेहकर ९८ ५८२६००० 
लोणार ६० 33६७००० 
देऊळगाव राजा ४८ २४६९००० 
सिंदखेड राजा ८० ४१७५००० 
खामगाव ९७ ५६६४००० 
शेगाव ४६ २३१२००० 
संग्रामपूर Yo 3342000 
जळगाव जामोद ४७ 3342000 
नांदुरा ६५ ३४२६००० 
मलकापूर ४९ २८९२००० 
मोताळा ६५ ४१६९००० 
एकूण ८७० ५२६५०००० 
२५ | अकोला अकोट ८५ ४३२६००० 
तेल्हारा ६२ ३९८६००० 
पातूर ५७ ३०६७००० 
मुर्तिजापूर ८६ ३५५९००० 
अकोला ९७ ५१२७००० 
बाळापूर ६६ ३७५७००० 
बार्शीटाकळी ८२ 3339000 
एकूण ५३५ २७१५३००० 
२६ | वाशिम वाशिम ८४ ४६२७००० 
मालेगाव ८३ ४३८१००० 
रिसोद ८० ४४८१००० 
कारंजा ९१ ३७९१००० 
मनोरा ७७ ३८५०००० 
मंगरुळपीर ७६ ३७९५००० 
एकूण ४९१ २४९२५००० 
२७ । अमरावती अमरावती ५९ 3६८९००० 
भातकुली ४८ २७१६००० 


पृष्ठ १९ पैकी १५ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ 


जिल्हा परिषदेचे fe एकूण कच 
अ.क्र आरे पंचायत समिती वयाची (लेखाशिर्ष- 
२५१५२६७३) 
नांदगाव खाडेश्वर ६८ ३०३६००० 
चांदूर रेल्वे ४९ २०२४००० 
धामणगाव रेल्वे ६२ २९२१००० 
तिवसा ४५ २३९३००० 
मोशी ६७ 5७९१००० 
वरूड ६६ ४१०५००० 
चांदूर बाजार ६६ ४५६०००० 
अचलपूर ७२ ४४३१००० 
अंजनगाव सुर्जी ४९ २७३०००० 
दर्यापूर ७४ 3६२४००० 
धारणी ६२ ४३६६००० 
चिखलदरा ५४ २८१६००० 
एकूण ८४१ ४७२०२००० 
२८ | यवतमाळ आर्णी ७७ ३४१०००० 
बाभुळगाव ६५ २१३५००० 
दारव्हा ८६ ४१३०००० 
दिग्रस ५५ २८५७००० 
घाटंजी ७१ ३०१७००० 
कळंब ६१ २२१३००० 
महागाव ७६ ४७५०००० 
मारेगाव ५६ १८१४००० 
नेर ५१ २३७५००० 
पुसद १२० ६९८६००० 
पांढरकवडा ७४ ३२८२००० 
वणी 1१0१ | ४०३७००० 
यवतमाळ CC 3490000 
उमरखेड ९२ ५०८२००० 
राळेगाव 93 2434000 
झरी जामनी ५४ २०३४००० 


पृष्ठ १९ पैकी १६ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ 


ग्रामपंचायत 

अ.क्र 3 पंचायत समिती esis si ती (लेखाशिर्ष- 
२५१५२६७३) 

एकूण १२०० ५४१६७0७००० 

२९ ।वर्धा वर्धा ७६ ६५८६००० 
सेलू ६२ २६९१००० 

देवळी ६३ २७८६००० 

आवी ७२ २६९५००० 

आष्टी ४१ १६९९००० 

कारंजा 4Q २०२४००० 

हिंगणघाट ७६ 5१७०००० 

समुद्रपूर ७१ २८९२००० 

एकूण ५२० २४५४३००० 

३० । नागपूर नागपूर ६२ ३५९१००० 
कामठी ४६ २९३९००० 

हिंगणा ५१ ३५८२००० 

कळमेश्वर Yo 2232000 

काटोल ८२ २७८६००० 

नरखेड ७० ३०८२००० 

सावनेर ७५ ४७६१००० 

पारसोनी ५० २४१६००० 

रामटेक ४८ ३५६०००० 

मौदा &3 3304000 

उमरेड ४७ २६१७००० 

भिवापूर ५६ १७७४००० 

कुही द्९ २९४०००० 

एकूण ७५९ ३९५८५००० 

३१ | भंडारा भंडारा ९४ ४९१५००० 
मोहाडी ७६ 3६५८००० 

तुमसर ९७ ४७३३००० 

लखानी ७१ ३०२७००० 

साकोली ६२ २९२५००० 


पृष्ठ १९ पैकी १७ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ 


ग्रामपंचायत 
अ.क्र 3 पंचायत समिती es य ती (लेखाशिर्ष- 
२५१५२६७३) 
लाखांदूर ६२ २९७२००० 
पावनी ७९ ३४४१००० 
एकूण ५४१ २५६७१००० 
३२ | गोंदिया गोंदिया | ११७ | १० ७५४३००० 
तिरोडा ९५ 3९४५००० 
आमगाव ५७ २५१०००० 
सालेकसा ४१ २१३६००० 
देवरी ५५ २६१०००० 
गोरेगाव ५६ ३०३३००० 
सडक अर्जुंनी ६३ २८६३००० 
अजुनी मोरगांव ७० 3६२५००० 
एकूण ५४७ २८२६५००० 
३३ । चंद्रपूर चंद्रपूर ४७ ३३५८००० 
मूल ४९ २३५६००० 
सावली ५४ २५४२००० 
सिंदेवाही Yo २४४९००० 
नागभीड ५६ २८२२००० 
ब्रम्हपुरी ७५ 33९९००० 
पोभुर्णा ३१ ११६२००० 
बल्लारपूर १७ ११९४००० 
चिमूर ९२ ३४६६००० 
भद्रावती ७० २५७२००० 
राजुरा ६५ २८२६००० 
कोरपना ५२ २४३७००० 
जिवती ३६ १५०९००० 
गोंडपिपरी ५० १८५८००० 
वरोरा ८१ ३२५९००० 
एकूण ८२५ ३७२०९००० 
३४ | गडचिरोली अहेरी ३९ २५६७००० 


पृष्ठ १९ पैकी १८ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ 


ग्रामपंचायत 

अ.क्र 3 in पंचायत समिती esis sis ती (लेखाशिर्ष- 
२५१५२६७३) 

आरमोरी ३३ १८५१००० 
भामरागड १९ ७४२००० 
चामोर्शी ७५ ४२३४००० 
धानोरा ६१ २००४००० 
देसाईगंज २० १४३२००० 
एटापल्ली ३१ १८९०००० 
गडचिरोली ५१ २३८८००० 
कोरची २९ १०२०००० 
कुरखेडा ४५ २०६१००० 
मुलचेरा १६ ११९६००० 
सिरोचा ३९ १६७४००० 
एकूण ४५८ २३०५९००० 

एकूण रक्‍कम २७८७२ १५९३४४०००० 


Digitally signed by RAJESH PRABHAKAR BHOIR 
R AJ EF S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=1b7e6616195233808d0e995e98826f44 
p R A B H A K A R 84d9f347b08c606d67de4c46aeb159da, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=483E7CEB4E1E9152BBF665505F0 

B1C60A9BE486C39888B389F5CFC9BC7493334, 
B H O | R cn=RAJESH PRABHAKAR BHOIR 


(राजेश भोईर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १९ पैकी १९ 


